RNI No. MAHBIL / 2009/31745 
Reg . No . MH/ MR/ South- 327/ 2013- 15 


CDA 


LIKE 


POS 


VIAD 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ५, अंक ४७ ] 


गुरुवार , जानेवारी ९, २०१४ /पौष १९ , शके १९३५ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ४.०० 


असाधारण क्रमांक २ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


आदिवासी विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ८ जानेवारी २०१४ 


आदेश व अधिसूचना 


क्रमांक आसेपु -२०१२/ प्र.क्र . २०९ / का . १४ . — दिनांक ८ जानेवारी २०१४ अन्वये घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार सन २०१२- २०१३ या 
वर्षाकरिता शासन खालील व्यक्तींना त्यांनी महाराष्ट्र राज्यात आदिवासी क्षेत्रामध्ये आदिवासींच्या कल्याणाकरिता/विकासाकरिता सातत्याने मौलिक 
कार्य केल्याबद्दल “ आदिवासी सेवक "/ " आदिवासी सेवा संस्थांना ” हा पुरस्कार देऊन त्यांचा गौरव करीत आहे : 

सन २०१२ - २०१३ या वर्षाकरिता आदिवासी सेवक पुरस्कार निवड यादी 

आदिवासी सेवक पुरस्कार- वैयक्तिक 


नाव 


पत्ता 


अ . क्र . 
(१ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ सौ . कुसुमताई हारबाजी आलाम 
२ श्री . रावजी मुकुंद हिलम 
३ श्री . अर्जुनराव कल्याणराव काळे 


४ श्री . श्रीराम सहादू शेटे 
५ श्री . वसंतराव खंडेराव नाईक 
६ श्री . वामनराव सलोखा कुंभाडे 
७ श्री . जयसिंग पावरा 
८ श्रीमती जनाबाई पुरनलाल कन्नाके 
९ श्री. राजाराम उद्धवराव केराम 
१० श्री. विठ्ठल केशव काठे 
११ श्री . धर्मा हनुमंतु आत्राम 


मु . पो . मौसीखांब, ता . जि . गडचिरोली . 
मु .टेंभुर्ली, पो . डोलखांब, ता . शहापूर , जि . ठाणे . 
अ-२/ २०२, दुसरा माळा , महाराष्ट्र नगर , एस. आर .ए. को - ऑप . हौसिंग सोसायटी , 

भारतनगर रोड , बांद्रा ( पू.), मुंबई ४०० ०५१ . 
मु . पो . खेडगांव , ता . दिडोरी, जि . नाशिक . 
मु . पो . सिन्नर, ता . सिन्नर , जि . नाशिक . 
नागपूर . 
ब्लॉक नं . १७, कल्पनानगर, मु. पो. शहादा, जि . नंदुरबार . 
मु . सुरेन्द्र व्हेटरनरी कॉलेजच्या मागे, नागपूर . 
मु . पो . प्लॉट नं . ५४४ , साईसदन चिटणीसनगर, उमरखेड रोड, ता . जि . नागपूर . 
मु . पो . सोनावळे, ता. जुन्नर , जि . पुणे. 
रा. बोटोनी , झरी झामणी, जि . यवतमाळ . 


भाग एक - म . उ.वि . - २ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - मध्य उप -विभाग, जानेवारी ९, २०१४ / पौष १९ , शके १९३५ 


___ ( १ ) 

( २ ) 
१२ श्री. गिरीश विश्वंभरराव खुटे 
१३ श्री . सुर्यकांत बाळकृष्ण उईके 
१४ श्री . केशव तिराणिक 
१५ श्री . नारायण सिताराम मडावी 


टिळक रोड, नंदुरबार . 
रा. इंदिरा नगर , प्लॉट नं . १५ , टी. बी. वार्डच्या पाठीमागे, नागपूर . 
भद्रावती, चंद्रपूर . 
आदिवासीनगर , दिगोरी नागपूर , उमरेड रोड , चामद चौक , हनुमान मंदिराजवळ , 
प्लॉट क्र . ६२ , नागपूर . 


आदिवासी- पुरस्कार संस्था 


अ . क्र . 


सेवा संस्थेचे नाव 


पत्ता 
( ३ ) 


__ ( २ ) 


१ विश्वनाथ देवस्थान मंडळ , कोरटा 


मु . पो . कोरटा , ता . उमरखेड , जिल्हा यवतमाळ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


चं. ज . देशपांडे, 
शासनाचे उप सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


